भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांच्या 
पदोन्नतीने / बदलीने होणाऱ्या 
पदस्थापनेबाबत - शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.एएफओ- २०२३/प्र.क्र. ०४/फ-७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० जून, २०२३ 


वाचा : शासन आदेशा, समक्रमांक, दिनांक २८.०६.२०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 
संदर्भाधीन दिनांक २८.०६.२०२३ रोजीच्या शासन आदेशातील अ.क्र. १५, २७ येथे 
खालीलप्रमाणे नमूद :- 
अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम  पदस्थापनेचे पद शेरा 
१५ | at. अमितकुमार मिश्रा उपवनसंरक्षक प्रशासकीय कारणास्तव, श्री. 
(२०१४), उपवनसंरक्षक | (प्रादेशिक), अमरावती | चंद्रोखरन बाला एन. यांचे 
(कार्य आयोजना), औरंगाबाद बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी 
पदस्थापना 
२७ श्री. बी के स्वामी (२०१९), | उपवनसंरक्षक प्रशासकीय कारणास्तव, Rad 
विभागीय व्यवस्थापक, | (प्रादेशिक), पुसद पदी पदस्थापना 
महाराष्ट्र वन विकास 
महामंडळ, भंडारा 


या ऐवजी खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम । पदस्थापनेचे पद शेरा 

१५ | at. अमितकुमार मिश्रा उपवनसंरक्षक प्रशासकीय कारणास्तव, श्री. 
(२०१५), उपवनसंरक्षक | (प्रादेशिक), अमरावती | चंद्रोखरन बाला एन. यांचे 
(कार्य आयोजना), औरंगाबाद बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी 

पदस्थापना 

२७ श्री. बी एन स्वामी (२०१९), | उपवनसंरक्षक प्रशासकीय कारणास्तव, रिक्‍त 
विभागीय व्यवस्थापक, | (प्रादेशिक), पुसद पदी पदस्थापना 
महाराष्ट्र वन विकास 
महामंडळ, भंडारा 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एएफओ- २०२३/प्र.क्र. ०४/फ-७, 


२. तसेच, संदर्भाधीन दिनांक २८.०६.२०२२ रोजीच्या शासन आदेशातील परिच्छेद क्र. २ मधील 


तक्त्यातील अ.क्र. ४ येथे खालीलप्रमाणे नमूद :- 


अ.क्र पदाचे नाव 


अधिकाऱ्याचे नाव 


४ | महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र वन विकास 
महामंडळ, नागपूर 


श्री. संजीव गौड, महाव्यवस्थापक 
(औषधी वनस्पती), महाराष्ट्र वन विकास 
महामंडळ, नागपूर 


या ऐवजी खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे 


अ.क्र पदाचे नाव अधिकाऱ्याचे नाव 
४ | महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र वन विकास | व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वन 
महामंडळ, नागपूर विकास महामंडळ, नागपूर यांनी सदर 


पदाचा कार्यभार सोपविण्याबाबत त्यांचे 
स्तरावर निर्णय घ्यावा 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥8॥8॥/95॥॥9.90०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०६३०१५५९४७१६१९ 


असा आहे. हा आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत:- 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
२. मा. मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 
३. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 
४ 


RAVIKIRAN 
SABAJ| GOVEKAR 


(डॉ. रविकिरण गोवेकर) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 


. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


५. अपर मुख्य सचिव (महसूल व मुद्रांक), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. प्रधान सचिव (वने) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ मर्या., नागपूर 


द 
७. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
G 
९ 


. संबंधित प्रधान मुख्य वन संरक्षक / अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक / मुख्य वनसंरक्षक/ 


वनसंरक्षक / उप वनसंरक्षक 


१०.अवर सचिव (फ-७अ), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११.सहायक संचालक (भावसे-लेखा), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१२.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


